जलसंपदा विभागासाठी “Online Estimate and 
Contract Management (EstiCoM)” प्रणाली 
विकसित करण्यासाठी EsticomM प्रणाली 
संनियंत्रण समितीची पुर्नरचना करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक: ईप्रशा २०२० /(८८/२०२०)/लपा 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दि. २४/२/२०२० 


वाचा : 

१) शासन निर्णय क्रमांक ई-प्रशासन २०१६ (२३६/१६) ल.पा.-१ दि.०२/०९/२०१६ 
२) शासन निर्णय क्रमांक ई-प्रशासन २०१६ (२३६/१६) ल.पा.-१ दि.०१/१०/२०१६ 
३ शासन निर्णय क्रमांक ई-प्रशासन २०१८ (१५३/१८) निवस-३ दि.३१/०८/२०१८ 


प्रस्तावना 

संदर्भ क्र. १ शासन निर्णयान्वये “01॥18 Estimate and Contract Management (EstiCoM)” प्रणाली 
विकसित करण्यासाठी “Esticom प्रणाली संनियंत्रण समिती” गठीत करण्यात आली आहे. संदर्भ क्र.२ व३ च्या 
शासन निर्णयान्वये सदर समितीची पुनर्रचना करण्यात आळी. तथापी सदर समितीतील काही सदस्यांची बदली 
झाली आहे. यास्तव सदर समितीची पुर्नरचना करण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत शासन 
पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन शुद्धिपत्रक 
जलसंपदा विभागासाठी “Online Estimate and Contract Management (EstiCoM)” प्रणाली 
विकसित करण्यासाठी EstiCoM प्रणाली संनियंत्रण समितीची खालील प्रमाणे पुर्नरचना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र सदस्याचे नाव पदनाम समितीमधील पदनाम 

hae . | श्री.आर.आर. शाहा मुख्य अभियंता अध्यक्ष 
२. | श्री.एच.एन.धुमाळ अधीक्षक अभियंता सदस्य 
३ _ | श्री.एच.व्ही.गुणाले अधीक्षक अभियंता सदस्य 
४. | ato. BT. कोल्हे अधीक्षक अभियंता सदस्य 
५. | aide ate कार्यकारी अभियंता सदस्य 
६. । श्री.साईनाथ निवृत्त विभागीय लेखापाल सदस्य 
७. | अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा ई-प्रशासन मंडळ, पुणे सदस्य 
कार्यकारी अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन संगणकीकरण सदस्य सचिव 
टर विभाग, पुणे 


या बदलाव्यतिरिक्त संदर्भीय क्र.१ वरील मूळ शासन निर्णयातील सर्व बाबी पूर्वीप्रमाणेच ठेवण्यात येत 
आहे. 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः ईप्रशा २०२० /(८८/२०२०)/लपा 


सदर शासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२००२२४१२१७१३८७२७ असा आहे. हे शुद्धिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Cc Av A -5 


महाराष्ट्रचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Purnima Devang Desai 


p 1 r n | ॥ a DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Water 
Resources Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
न्य 2.5.4.20=949e1 1d9f47452e1756c38e35b6f35f56ed936d0 

D e V a n g D e S a | 55f1ff2c622aef6d98ab6f45, cn=Purnima Devang Desai 

Date: 2020.02.24 12:20:23 +05'30" 

(पु.दे.देसाई) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री, जलसंपदा, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव. 

मा.राज्यमंत्री, जलसंपदा, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर. 
प्रधान सचिव (जलसंपदा), यांचे स्वीय सहाय्यक. 

सचिव (लाक्षेवि), यांचे स्वीय सहाय्यक. 

सचिव (प्रकल्प समन्वय), यांचे स्वीय सहाय्यक. 


७. सर्व महासंचालक, जलसंपदा विभाग. 
८. सर्व कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग. 
९. सर्व मुख्य अभियंता व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


qo, 
११. 
१२. 
93. 
१७. 
१५. 


आंतरवित्तीय सल्लागार व उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

सर्व अधीक्षक अभियंता व उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

सर्व सदस्य, 5॥00॥/ प्रणाली संनियत्रण समिती. 

OU कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


